महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: बीयुडी- १६२३/प्र.क्र.२६७/२८-ब (विमान-२) 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ जानेवारी, २०२४. 


विषय :-राज्यातील या विमानतळ/ धावपट्ट्यांच्या विकासासाठी लेखाशिर्ष 
(३०५३ ०१४६) खाली महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीस 
निधी वितरीत करणेबाबत. 


१. वित्त विभाग, का-अर्थ यांचे परिपत्रक, दि.१२.०४.२०२३. 

२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन ज्ञापन दि.०२ जून,२०२३. 

३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन ज्ञापन दि.२५ सप्टेंबर,२०२३. 

४. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन ज्ञापन दि.१९ ऑक्टोबर,२०२३ 

५. उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास 
कंपनी, मुंबई यांचे पत्र क्र.मविविकं/२०२३/प्र.क्र.०५/वित्त/२०१०, 
दि.०२ नोव्हेंबर,२०२३ 


वाचा :- 


झासन ज्ञापन :- 
राज्यातील विमानतळ / धावपट्ट्यांच्या विकासासाठी ळेखाशीर्ष ३०५३ ०१४६ खाली निधी उपलब्ध 


करुन देण्यात येतो. सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी राज्यातील विमानतळ/ धावपट्ट्यांच्या 
विकासासाठी लेखाशीर्ष ३०५३ ०१४६ खाली रु.१५.०० कोटी मूळ अर्थसंकल्पिय तरतूद + पुरवणी 
मागणीद्वारे रू.८५.०० कोटी एकुण रू.१००.०० कोटी (Aw कोटी फक्त) इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित 
करण्यात आली आहे. वित्त विभागाने मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून राज्यातील विमानतळ/ धावपट्ट्यांच्या 
विकासासाठी लेखाशीर्ष ३०५३ ०१४६ खाली रु.७७.०५ कोटी (रुपये सत्याहत्तर कोटी पाच लक्ष फ़क्त) इतका 
निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (बिम्स प्रणाली) वितरीत केला आहे. त्यापैकी रुपये १५.०० कोटी 
इतका निधी संदर्भ क्र. २,३ व ४ येथील नमूद शासन ज्ञापनान्वये महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला 
वितरीत करण्यात आला आहे. उर्वरित रू.६२.०५ कोटी (रू. बासष्ट कोटी पाच लक्ष फक्‍त) इतका निधी 
राज्यातील विमानतळ / धावपट्ट्याचा विकास / व्यवस्थापन / परिरक्षण या बाबींकरीता खालील तक्त्यातील 
स्तंभ क्र. २ मधील लेखाशीर्षाखाली स्तंभ क्र. ५ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीला 
वितरीत करण्यास या झासन ज्ञापनाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रूपये कोटीत) 
शिश लेखाशिर्ष सन २०२३-२४ची सन २०२३-२४ मध्ये या शासन 
मूळ अर्थसंकल्पिय | यापूर्वी वितरीत ज्ञापनान्वये 
तरतूद-- पुरवणी । करण्यात आलेला वितरीत 
मागणीद्वारे तरतूद निधी करावयाचा निधी 
शिक्का २ ३ a 4 
राज्यातील विमानतळ/ | 3043 ०१४६ B.94,00 + रु.१५.०० रु.६२.०५ 
धावपट्ट्यांच्या /विकास रू.८५.०० 
व्यवस्थापन/ परिरक्षण 
एकूण रु. १००.०० रु.१५.०० रु.६२.०५ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः बीयुडी- १६२३/प्र.क्र.२६७/२८-ब (विमान-२) 


२. उपरोक्त खर्च "मागणी क्रमांक ए-७, ३०५३ नागरी विमानचालन, ०२ विमानतळ, १०२ विमान क्षेत्र, 
(००) (०१) विमानतळ/ धावपट्ट्या यांचा विकास (कार्यक्रम) (३०५३ ०१४६) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)" या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ या अर्थिक वर्षाकरिता मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. याबाबत 
उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच संचालक, 
विमानचालन संचालनालय, मुंबई यांना नियंत्रक अधिकारी प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 

३. या शासन ज्ञापनान्वये वितरीत करण्यात येत असलेला सदरहू निधी सशर्त असून ज्या 
विकासकामांसाठी वितरीत करण्यात आला आहे, त्याच कामांसाठी तो दि.३१ मार्च २०२४ पूर्वी खर्ची पडेल 
याची खबरदारी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने घ्यावी. तसेच, वितरीत निधी PLA अथवा बँक खात्यात 
जमा न करता विहीत प्रयोजनातूनच खर्च होण्याची खातरजमा कंपनीने करावी व खर्च करण्यात आलेल्या 
निधीबाबत वेळोवेळी आढावा घेऊन विहीत कालावधीत खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


४. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करून दिलेला निधी कोषागारातून आहरीत करण्यापूर्वी 
तसेच, खर्च करताना राज्य शासनाची कार्यनियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम 
पुस्तिकेतील तरतुदी तसेच, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं २०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिल, 
2023 मधील मार्गदर्शक सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
षु. सदर झासन ज्ञापन वित्त विभागाच्या अनौसं ५६९/व्यय-४ दि.२४.११.२०२३ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.॥8॥8॥/959॥॥9.90९.॥॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक क्र. २०२४०११०१०३५०५९८०७ असा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by SHILPA ABHAY CHACHAD 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 

ADMINISTRATION DEPARTMENT, 

2.5.4.20=3f0b 1454eadcb46569c38e868a5b44 1 a8a32b442036c 
e5c8ffbed5e862cc4202, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=15FE38A4E995535864D6D7BC4CB39F 75BB8A69 
C H AC H AD ) 06B9DA526DCB4921 B96EESB6EF, cn=SHILPA ABHAY 
CHACHAD 


(शिल्पा चाचड) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी मर्या., मुंबई 
२. संचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 

३. उपसंचालक, विमानचालन संचालनालय, जुहू विमानतळ, मुंबई. 

४. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा)/ (लेखा अनुज्ञेयता ),महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परीक्षक, मुंबई. 

७. कक्ष अधिकारी, कार्या-१४४३, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. कक्ष अधिकारी, कार्या-व्यय ४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. कक्ष अधिकारी, कार्या-२५, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


